पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः आयपीएस-२०१७/प्र.क्र.४२६/पोल-१ 
२ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १९ ऑक्टोबर, २०१८ 


महाराष्ट्र पोलीस (सुधारणा) अधिनियम, २०१४ मधील कलम २२ ड (२) (अ) व २२न (२)च्या 


तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वमान्यतेने पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या खाली नमूद केलेल्या 


अधिकार्‍याची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नांव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 
णं श्रीमती नीवा जेन, ।पोलीस उप आयुक्त, | पोलीस अधीक्षक, गुन्हे अन्वेषण 
भापोसे परिमंडळ - १, अमरावती । विभाग, अमरावती 
शहर 
२.। श्री.यशवंत सोळंके, । पोलीस अधीक्षक, गुन्हे | पोलीस उप आयुकत, परिमंडळ - 
रापोसे अन्वेषण विभाग, अमरावती |।१, अमरावती शहर 


२. उपरोक्त अधिकारी यांना बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्याकरीता नियंत्रक अधिकारी यांनी 
तात्काळ कार्यमुक्त करावे व संबंधित अधिकारी यांनी त्या पदावर रुजू होऊन तसा अहवाल शासनास 
सादर करावा. 


3. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१०१९१८१४२६३५२९ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षाकिंत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. ी Se ee 
Kallas As Vises cn 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b3 1abfcb1894c4c597cc944f19 


Gaikwad Sis" 
(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


4 महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


शासन आदेडा HAH: आयपीएस-२०१७/प्र.क्र.४२६/पोळल-१ 


प्रत, 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा.राज्यमंत्री, गृह (शहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
3) मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
४) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) अपर मुख्य सचिव (अ. व सु) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


६) प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७) पोलीस आयुक्‍त, अमरावती शहर, अमरावती. 
८) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ / २, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 
९) संबंधित अधिकारी. 
१०)जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती 
११) सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) कार्यासन पोल-१ अ, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३) निवड नस्ती, कार्यासन पोल-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


